केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष अभियानांतर्गत 
कार्यक्रमांसाठी सर्वसाधारण (General) 
घटकासाठी सन २०१४-१५ व २०१५-१६ चा 
प्रलंबित एकूण राज्य हिस्सा रु. १०००.०० लक्ष 
सन २०१७-१८ च्या मंजूर तरतूदीतून वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१८/प्र.क्र.३३५/आ-७ 
१० वा मजला , गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८ 


वाचा :- 


संचालक आयुष, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.आसंमु/राआअ/ 
केपुयो/ General/hs हिस्सा/वितरीत/२०१७/आयु-२/११८६३-११८६४, दिनांक २० जुले, 
२०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


भारत सरकारने राष्ट्रीय आयुष अभियान (National AYUSH Mission) Bt se पुरस्कृत 


योजना सप्टेंबर, २०१४ मध्ये सुरु HSA se. सदर योजनेनुसार देशातील सामान्य जनतेकरीता 


आयुष आरोग्य सेवा व शिक्षण उपलब्ध करणे, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक व युनानी औषधांच्या 


दर्जात वाढ करणे व सातत्यपूर्ण गुणात्मक औषधी वनस्पती पुरवठा करणे इ. घटकांचा समावेश 


आहे. त्याकरीता सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार संबंधित घटकांसाठी आवश्‍यक लागणाऱ्या 


निधीपैकी काही हिस्सा केंद्र शासनाने व काही हिस्सा राज्य शासनाने उपलब्ध करुन द्यावयाचा 


आहे. 


राष्ट्रीय आयुष अभियान (National AYUSH Mission) या केंद्रपुरस्कृत योजनेसाठी 


सर्वसाधारण (General) घटकाकरिता सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ चा प्रलंबित राज्य हिस्सा 


राज्य आयुष सोसायटीस वितरीत करण्याबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-2018/प्र.क्र.335/आ-7 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आयुष अभियान (National AYUSH Mission) या केंद्रपुरस्कृत योजनेसाठी 


सर्वसाधारण (General) घटकाकरिता सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ चा प्रलंबित राज्य हिस्सा रु. 


१०००.०० लक्ष (रु. दहा कोटी फक्त) इतके अनुदान सन २०१७-१८ च्या मंजूर तरतूदीतून राज्य 


आयुष सोसायटीस वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी सदर निधी राज्य आयुष सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे 


देयक अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, 


आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, सह संचालक (अर्थ व 


प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई हे “नियंत्रक अधिकारी” असतील. 


३. सदर राज्य हिउऱ्यामधील खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य; २००, इतर पध्दती, (०१) राष्ट्रीय आयुष अभियान (०१) (०२) राष्ट्रीय आयुष अभियान (राज्य 


हिस्सा ४०%) (२२१० जी १४४), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) परिशिष्ट -अ मधील सारणीतील 


स्तंभ क्र.३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-१८ 


साठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. Ward देयक सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/ प्र.क्र.८५/ २०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


५. वित्त विभागाच्या क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७ च्या 


परिच्छेद ७ ते १८ व सोबतच्या परिशिष्टामधीळल अनु. क्र.८ मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक अटी व 


शर्तीची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या ळेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. 


सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. 


सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर 


कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-2018/प्र.क्र.335/आ-7 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आव्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १३०/२०१८/व्यय-१३, 


दिनांक १७ मार्च, २०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८० ३३११२३४३६९६१७ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol 


A mM | Nilakanth Sakharkar 
O DN: CN = Amol Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 


N | | चै ka al t h ee. = Government 


Agriculture Animal Husbandry 


k h k dairy and Fisheries 

S a 1 a [ a [ Department 
Date: 2018.03.31 14:37:12 
+05'30' 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 
प्रत, 


१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. संचालक आयुष, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक (वित्त), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई . 

७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अर्थसंकल्प / लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१०. निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


